RNI No. MAHBIL / 2009/ 31732 
Reg . No. MCS/172/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक २ ]] 


[ पृष्ठे ८ 


गुरुवार ते बुधवार , 

जानेवारी १२-१८, २०१७ / पौष २२-२८, शके १९ ३८ 
[किंमत : रुपये ९.०० ]] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यासमोर दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


१०३ 


बुधवार, ऑगस्ट १, २०१२ / श्रावण १० , शके १९ ३४ 


. 


महिला व बाल विकास विभाग 
नवीन प्रशासन भवन , मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२. दिनांक २७ जुलै २०११. 

अधिसूचना 
बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम , २००५. 

क्रमांक बाहआ.२००८ / प्र.क्र .१७ ( सुटी धारीका) /का-९.- बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम , 
२००५ ( २००६ चा ४ ) याच्या कलम ३६ ची पोट - कलमे ( १) व ( २) याद्वारे , प्रदान करण्यात आलेल्या 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०१७/ पौष २२-२८ , शके १९ ३८ 


अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग नियम 
२०१० यामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यासाठी , पुढील नियम करीत आहे : 

१ . या नियमांना, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग ( सुधारणा ) नियम , २०११ असे म्हणावे 

२ . महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग नियम , २०१० ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य 
नियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या नियम ८ मधील , पोट -नियम ( ९ ) नंतर , पुढील पोट -नियम 
जादा दाखल करण्यात येईल : 

(१०) आयोग , अध्यक्षास योग्य वाटेल अशा वेळी , आयोगाच्या कार्यालयात नियमितपणे 
बैठक घेईल , परंतु, ही बैठक , प्रत्येक कॅलेंडर महिन्यातून एकदा घेण्यात येईल . " 

मुख्य नियमांच्या नियम ११ मधील , पोट -नियम ( २) मध्ये , “ विधी या मजकुरानंतर 
" वैद्यकीय क्षेत्रातील बाल रोग तज्ज्ञ " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 

मुख्य नियमांच्या नियम १२ मधील , पोट -नियम ( १) ऐवजी, पुढील पोट -नियम दाखल 
करण्यात येईल : 

( १ ) आयोग , अगोदरच्या वर्षाचा वार्षिक अहवाल , लगतनंतरच्या वर्षांच्या ३० जून रोज 
किंवा त्यापूर्वी राज्य शासनाकडे सादर करील आणि राज्य शासन , असा वार्षिक अहवाल , उक 
लगतनंतरच्या वर्षाच्या ३१ डिसेंबर रोजी किंवा त्यापूर्वी राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमो 
मांडण्याची व्यवस्था करील . 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वन्दना कृष्णा, 


शासनाच्या प्रधान सचिव , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०१७/ पौष २२-२८ , शके १९ ३८ 


३ 


WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 
New Administrative Building, Madam Cama Road , 
Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , 
dated the 27th July 2012 . 


NOTIFICATION 


COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS ACT , 2005 . 

No. BHA -2008 / C.R.17 (L.B .)/Desk -9. - In exercise of the powers conferred 
by sub - section (1 ) and ( 2 ) of section 36 of the Commission for Protection 
of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006 ), the Government of Maharssotra 
hereby makes the following rules to amend the Maharashtza State 
Commission for Protection of Child Rights Rules , 2010 , as follows, 
namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra State Commission 
for Protection of Child Rights (Amendment ) Rules , 2011 . 

2. In rule 8 of the Maharashtra State Commission for Protection 
of Child Rights Rules , 2010 (hereinafter referred to as " the principal 
rules” ), after sub -rule (9 ), the following sub -rule shall be added , 
namely : 

" ( 10 ) The Commission shall meet regularly at its office at such 
time as the chairperson thinks fit, but the meeting shall be held 
once in each calendar month ." 

3. In rule 11 of principal Rules , for sub - rule ( 2 ), after the 
Word “ legal” , the words "medical field such as child Specialist ” shall be 
inserted . 


4. In rule 12 of the principal rules, for sub -rule ( 1), the following 
sub - rule shall be substituted , namely : 

“ ( 1 ) The Commission shall submit an annual report of the 
preceding year of the State Government on or before the 


भाग चार - अ -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०१७/ पौष २२-२८ , शके १९ ३८ 


30th of June of the next following year and the State Government 
shall cause such annual report to be laid Before each House of the 
State Legislature on or before the 31st December of the said 
following year." 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VANDANA KRISHNA , 
Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०१७ / पौष २२-२८ , शके १ ९ ३८ 


५ 


. 


. 


१०४ 


शुक्रवार , ऑगस्ट ३, २०१२/ श्रावण १२, शके १ ९ ३४ 


. 


. 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ जुलै २०१२ 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक व्हीपीएम. २०१२/ प्र. क्र . ७/ पं.रा. ४.( २२ ) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ च्या 
खंड ( ग ) व मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९ ५८ ( १९ ५ ९ चा मुंबई तीन ) यांचे कलम ४ याद्वारे , 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा आणि यासंदर्भात समर्थ करणान्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून आणि यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या पूर्वीच्या सर्व अधिसूचनांचे किंवा संलेखांचे 
अधिक्रमण करून तसेच जालना जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती व जालना जिल्ह्यातील जालना 
तालुक्यातील वाघुळ ( जहागीर ) ग्रामसभा यांच्याशी विचार विनियम करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल , 
याद्वारे जालना जिल्ह्यातील जालना तालुक्यातील इंदलकरवाडी ( गोकुळनगर ) महसुली गावाचा 
समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्र हे ज्या दिनांकापासून स्ततंत्र गाव असेल आणि संविधानाच्या भाग 
९ च्या प्रयोजनासाठी इंदलकरवाडी ( गोकुळनगर), गाव या नावाने ओळखले जाईल तो दिनांक 
म्हणून ३१ जुलै २०१२ हा दिवस विनिर्दिष्ट करीत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

डॉ . मल्लीनाथ कलशेट्टी. 
शासनाचे उप सचिव. 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०१७/ पौष २२-२८ , शके १९ ३८ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER 

CONSERVATION DEPARTMENT 


Madam Kama Road , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 31th July 2012 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No.VPM . 2012/C.R . 7/PR -4 (22).- In exercise of the powers conferred by 
clause (g ) of article 243 of the Constitution of India , read with section 4 of 
the Bombay Village Panchayats Act , 1958 ( Bom . III of 1959) and of all 
other powers enabling it in this behalf, and in supersession of all the 
previous notifications or instruments issued in this behalf , and after 
consultation with the Statnding Committee of the Zilla Parishad , Jalna , 
Gram Sabha and Village Panchayat Waghrul (Jahagir ), in Jalna Tahasil , 
in Jalna District , the Governor of Maharashtra hereby specifies the 
31st day of July , 2012 , to be the date from which local area comprising the 
revenue village Indalkarwadi (Gokulnagar ) in Jalna Tahasil, in Jalna 
District , shall be the district village and shall be known by the name of the 
village Indalkarwadi (Gokulnagar), for the purposes of Part IX of the 
Constitution . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Dr. MALLINATH KALSHETTI, 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०१७ / पौष २२-२८ , शके १ ९ ३८ 


७ 


. 


. 


१०५ 


शुक्रवार, ऑगस्ट ३, २०१२ / श्रावण १२, शके १ ९ ३४ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ जुलै २०१२ 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक व्हीपीएम . २६१२/प्र. क्र . १२६ /पं.रा. ४ (२२ ).-- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ 
च्या खंड ( ग) व मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९ ५८ (१९५९ चा मुंबई तीन ) यांचेकलम ४ याद्वारे, 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा आणि यासंदर्भात समर्थ करणान्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून आणि यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या पूर्वीच्या सर्व अधिसूचनांचे किंवा संलेखांचे 
अधिक्रमण करून तसेच परभणी जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती व परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर 
तालुक्यातील इटोली ग्रामसभा यांच्याशी विचार विनियम करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे परभणी 
जिल्ह्यातील जिंतूर तालुक्यातील साईनगरतांडा महसूली गावाचा समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्र 
हे ज्या दिनांकापासून स्वतंत्र गाव असेल अणि संविधानाच्या भाग ९ च्या प्रयोजनासाठी साईनगरतांडा 
गाव या नावाने ओळखले जाईल तो दिनांक म्हणून ३१ जुलै २०१२ हा दिवस विनिर्दिष्ट करीत 
आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी 
शासनाचे उप सचिव, 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०१७/ पौष २२-२८ , शके १९ ३८ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER 

CONSERVATION DEPARTMENT 


Madam Kama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 31st July 2012 

NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA . 

No.VPM . 2612 /C.R . 126 /PR -4 ( 22 ).- In exercise of the powers conferred 
by clause (g ) of article 243 of the Constitution of India , read with section 
4 of the Bombay Village Panchayats Act, 1958 (Bom . III of 1959) and of all 
other powers enabling it in this behalf, and in supersession of all the 
previous notifications or instruments issued in this behalf, and after 
consultation with the Standing Committee of the Zilla Parishad , Parbhani, 
Gram Sabha and Village Panchayat Itoli, in Jintur Tahashil , in Parbhani 
District, theGovernor ofMaharashtra hereby specifies the 31st day of July 
2012 , to be the date from which each of the local area comprising the 
revenue village Sainagartanda in Tahasil in Jintur , in District Parbhani 
shall be the distinct village and shall be known by the name of the village 
Sainagartanda, for the purposes of Part IX of the Constitution . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . MALLINATH KALSHETTI, 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


